RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31747 


VO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५ , अंक २७ ]] 


शुक्रवार , जून ७, २०१९ / ज्येष्ठ १७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४,किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जून २०१ ९ 


अधिसूचना 


इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगाराचे विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम , १९९ ६. 


क्रमांक इबांका. २०१६/ प्र.क्र . २१० / काम- ७.- इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगाराचे विनिमन व सेवाशर्ती) अधिनियम , १९९ ६ 
( १ ९९ ६ चा २७ ) याच्या कलम ६२ च्या पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( ल ) तसेच कलम १९ चे पोट -कलम ( ३ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगाराचेविनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९ ६ (१ ९९ ६ चा 
२७ ) याच्या कलम ५ द्वारे घटीत करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीसोबत विचारविनिमय केल्यानंतर, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाकडून घटित करण्यात 
आलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या आस्थापनेवरील दफ्तरी व शिपाई या पदावरील सेवाप्रवेशाचे 
विनियमन करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 

१ . या नियमांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील दफ्तरी व शिपाई ( सेवाप्रवेश ) नियम, २०१९, 
असे म्हणावे . 

या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( एक ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगाराचेविनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम , १९९ ६ 
( १ ९९ ६ चा २७ ), असा आहे ; 

( दोन ) “ नियुक्ती प्राधिकारी ” याचा अर्थ, मंडळाचे सचिव , असा आहे ; 

( तीन) “ मंडळ " याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये घटित केलेले महाराष्ट्र व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ असा आहे ; 


२ . 


~ 


( १ ) 


भाग एक - ल - ६६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ७, २०१९ / ज्येष्ठ १७, शके १९ ४१ 


. 


. 


“ 


( चार ) “ विभाग ” याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये करण्यात आलेल्या, महाराष्ट्र शासन कार्य 
नियमावलीला जोडलेल्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, असा आहे 

( पाच ) “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 
( सहा) 

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेण्यात 
येणारी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे, आणि त्यामध्ये , शासनाने तिच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेल्या इतर 

कोणत्याही परीक्षेचा समावेश होतो. 
३. मंडळातील दफ्तरी या पदावरील नियुक्ती ही , त्या मंडळात शिपाईपद धारण करणाऱ्या आणि शिपाई पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल 
इतकी नियमित सेवा झालेल्या व्यक्तींमधून योग्यतेच्या अधीन राहून , सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीद्वारे करण्यात येईल . 

मंडळातील शिपाई पदावरील नियुक्ती ही , 

( एक ) सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींच्या बाबतीत , ज्यांचे वय अडतीस वर्षांपेक्षा अधिक नसेल आणि राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींच्या 
बाबतीत , ज्यांचे वय त्रेचाळीस वर्षांपेक्षा अधिक नसेल : 

परंतु , जो माजी सैनिक आहे अशा उमेदवाराच्या बाबतीत, नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास उच्च वयोमर्यादा पंचेचाळीस वर्षांपर्यंत शिथिल 
करता येईल ; 

( दोन) जे मान्यताप्राप्त शाळेतून माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत 


किंवा 


( तीन ) जे मराठी, हिंदी भाषा वाचू व बोलू शकतात आणि इंग्रजी भाषा वाचू शकतात , 
अशा उमेदवारांमधून एखाद्या योग्य व्यक्तीच्या नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल. 

शासनाने वेळोवेळी केलेले नियम किंवा आरक्षणविषयक धोरण, नियम ३ यांमध्ये नमूद केलेल्या वरील पदाला लागू असतील. 
६ . नियम ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, पदावर रुजू होतेवेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक या 
पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा वैद्यकीय प्राधिकाऱ्यानेदिलेले शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श . मा . साठे , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ७, २०१ ९ / ज्येष्ठ १७, शके १ ९ ४१ 

३ 
In pursuance of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in 
English of the Government Notification , No.MWA. 2018 /CR - 213 /Lab -7 , dated the 7th June 2019 published 
in the Maharashtra Government Gazette, Part I-L , Extraordinary is hereby published under the authority of 
the Governor . 


By order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 


S. M. SATHE , 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th June 2019 


NOTIFICATION 


2 . 


BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996 . 

No. Ebaka . 2016 /C.R.210 /Lab -7. - In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub - section 
( 2 ) of section 62 read with sub -section ( 3) of section 19 of the Building and other Construction Workers 
(Regulation of employment and conditions ofservice ) Act, 1996 (27 of 1996 ), the Government ofMaharashtra 
after consultation with the expert committee constituted by section 5 of the Building and other Construction 
Workers (Regulation of employment and conditions of service ) Act, 1996 ( 27 of 1996 ) hereby makes the 
following rules to regulate the recruitment to the post of Daftari and Peon , on the establishment of the 
Maharashtra Building and other Construction workers welfare Board constituted by the Government of 
Maharashtra namely : 

1. These rules may be called the Daftari and Peon , in the Maharashtra Building and Other 
Construction Workers Welfare Board (Recruitment) Rules , 2019 . 

In these rules , unless the context requires otherwise , - 

(i) “ Act " means The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and 
Conditions of Service ) Act, 1996 ( 27 of 1996 ) ; 

(ii)" Appointing Authority" means in respect of Daftari and Peon , the Secretary of the Board ; 

( iii) “ Board " means the Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board 
constituted under section 18 of the Building and other construction Workers Act, 1996 ; 

( iv ) “Department” means Industries , Energy and Labour Department specified in the First 
Schedule appended to the Maharashtra Government Rules of Business made under Article 166 of 
the Constitution of India ; 

(v ) “Government"means the Government ofMaharashtra ; 

(vi) " Secondary School Certificate Examination" means a Secondary School Certificate 
Examination conducted by a Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education 
Boards Act, 1965 ( Mah . XLI of 1965 ) and includes any other examination declared by the Government 
to be equivalence thereto ; 

3. Appointment to the post of the Daftari under the Board shall be made by promotion of a suitable 
person , on the basis of seniority subject to fitness , from amongst the persons holding post of Peon in the 
Board and have completed not less than three years of regular service on the post of peon ; 

4. Appointment to the post of the Peon under the Board shall be made by nomination from amongst 
the candidates who 


(i) are not more than 38 years age in case ofpersons belonging to general category and not 
more than 43 years of age in case of persons belonging to reserved category : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ७, २०१९ / ज्येष्ठ १७, शके १९ ४१ 

Provided that, the Appointing Authority may relax the upper age limit up to 45 years in favour of 
a candidate who is ex - serviceman ; 

(ii) have passed Secondary School Certificate Examination from the recognized school ; 
(iii) can read and speak Marathi and Hindilanguages and can read English language. 

5. The Rules or policy of reservation framed by Government from time to time shall be applicable for 
the above postmentioned in rule 3 and 4 . 

6. A person appointed to the post mentioned in rule 4 shall be required to submit physical fitness 
certificate issued by the medical authority not below the rank of Civil Surgeon while joining to the post. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. SATHE . 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR :DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


